निवडसूची सन २०१३-१४ 


पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस 
आयुक्‍त (Fare) संवर्गात पदोन्नतीने 
पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


PNA आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१४७/पोल-१अ, 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२ 


तारीख: ०९ जून, २०१५ 


संदर्भ :- पोलीस आस्थापना मंडळ क्र. १ ची दिनांक ५.०६.२०१५ रोजीची बैठक. 


शासन आदेठा- 


पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (Asha) या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 


तयार करण्यात आलेल्या सन २०१३-१४ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या Fare 


पोलीस निरीक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने 


पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची नेमणूक पदोन्नतीवरील पदस्थापना 
a श्री. साहेबराव पुना पाटील । पोलीस प्रशिक्षण पोलीस उप अधिक्षक (मुख्यालय), 
विद्यालय, खंडाळा सातारा 
२ श्री. रमेश बाळाराम घडवले | नवी मुंबई सहायक पोळीस आयुक्त, 
अमरावती शहर 
3 श्री. मारुती फकिरजी aS | भंडारा उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
भंडारा उपविभाग 
४ श्री.पंडीत रुस्तमराव बुलढाणा पोळीस उप अधिक्षक (मुख्यालय), 
सरनाईक बुलढाणा 
4 श्री. राजकुमार लक्ष्मण रायगड उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
चाफेकर गेवराई उपविभाग, जि.बीड 
६ श्री. रावसाहेब बाबुराव ठाणे शहर पोलीस उप अधिक्षक (मुख्यालय), 
सरदेसाई सांगली 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१४७(२)/पोल-१अ, 


9 श्री. प्रकाश सुदाम पाटील । मुंबई शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कर्जत उपविभाग, जि. अहमदनगर 
८ श्री. भागवत रामचंद्र चौधरी । रायगड सहायक पोळीस आयुक्त, मुंबई 
शहर 
९ श्री. वसंत गणपत तांबे नाशिक (ग्रामीण) सहायक WAR आयुक्त, नागपूर 
शहर 
lone ० श्री. प्रभाकर बाजीराव ढमाले | पुणे हहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अमरावती (ग्रामीण) उपविभाग 
= q श्री. संजय शामराव निकम | ठाणे (ग्रामीण) उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
नांदेड हहर उपविभाग, जि. नांदेड 
१२ श्री. हशिकांत दत्तात्रय Yd | मुंबई शहर सहायक पोळीस आयुक्त, मुंबई 
शहर 
१३ श्री. अरविद नारायण मुंबई शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
वाढणकर मालेगांव कॅम्प, जि. नाशिक 
(ग्रामीण) 
१४ श्री. सुभाष दत्तात्रय डफळे । मुंबई शहर सहायक पोळीस आयुक्त, मुंबई 
शहर 
१५ श्री. रामचंद्र नामदेवराव नवी मुंबई सहायक WAR आयुक्त, नागपूर 
पठारे शहर 
१६ श्री. सुनील लक्ष्मण दरेकर । गुन्हे अन्वेषण विभाग, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पुणे चांदूररेल्वे उपविभाग, जि. 
अमरावती 
१७ श्री. गणपतराव सदाशिव  ।पुणे हहर सहायक पोळीस आयुक्त, 
माडगुळकर औरंगाबाद शहर 
१८ श्री. संजय पांडुरंग सुर्व मुंबई शहर पोळीस उप अधिक्षक (मुख्यालय), 
अहमदनगर 
१९ श्री. विलास विठोबा कानडे । मुंबई शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
आर्वी उपविभाग, जि.वर्धा 
२० श्री. भानुप्रताप शांकरराव बर्गे | दहशतवाद विरोधी  । स्वतंत्रपणे पदस्थापना देण्यात येत 
पथक, मुंबई आहे. 
२१ श्री. प्रसन्न योगीराज मोरे मुंबई शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 


हिंगोळी उपविभाग, जि. हिंगोली 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१४७(२)/पोल-१अ, 


२२ श्री. विठठल रामचंद्र मुंबई हहर महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, 
दामगुडे नाशिक 
२३ श्री. रामदास हिरालाल नाशिक शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
राठोड गोंदिया उपविभाग, जि. गोंदिया 
२४ श्री. भारत आनंदराव अकोला पोलीस उप अधिक्षक (मुख्यालय), 
राक्षसकर औरंगाबाद (ग्रामीण) 
२५ श्री. पंजाब देवराम डोंगरदिवे | यवतमाळ पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
यवतमाळ 
२६ श्री. सुरेश राजाराम चव्हाण | अमरावती (ग्रामीण) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
नांदेड 
२७ श्री. साहेबराव धर्माजी जाधव | वर्धा महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, 
नाशिक 
ae श्री. रामचंद्र मारुती काटोले | पोलीस प्रशिक्षण राज्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, 
विद्यालय, नागपूर नागपूर 
२९ श्री. विजय हरिश्चंद्र धात्रक | मुंबई शहर सहायक पोळीस आयुक्त, मुंबई 
शहर 
३० श्री. हशिकांत भागोजी मुंबई शहर सहायक पोळीस आयुक्त, मुंबई 
तळेगांवकर ठशाहर 
३१ श्री. जयचंद्र नारायण काटे । मुंबई शहर पोळीस उप अधिक्षक (मुख्यालय), 
चंद्रपूर 
३२ श्री. मिलिंद कालीदासराव | ठाणे हाहर सहायक पोळीस आयुक्त, 
पाटील अमरावती शहर 
33 श्री. नारायण रघुनाथ खैरे । मुंबई शहर पोळीस उप अधिक्षक (मुख्यालय), 
पुणे रेल्वे 
३४ श्री. ver भुजंग भंडारी  । राज्य गुप्तवार्ता विभाग, | राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
मुंबई 
३५ श्री. अभय रामराव शास्त्री | मुंबई शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
तुळजापूर उपविभाग, 
जि.उस्मानाबाद 
३६ श्री. रमेश भगवंतराव पोलीस प्रशिक्षण महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
तायवडे विद्यालय, नागपूर नाशिक 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन Seal क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१४७(२)/पोल-१अ, 


३७ श्री. अनिल नारायण नाशिक शहर राज्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, 
सांडभोर नानविज, दौंड 
ज्र श्री. बाबाजी सोनाजी बुधवंत | ठाणे हाहर सहायक पोळीस आयुक्त, नागपूर 
शहर 
३९ श्री. संग्राम चुडामण सांगळे । वाशिम पोळीस उप अधिक्षक (मुख्यालय), 
वाशिम 
४० श्री. प्रताप रेखासिंग चव्हाण | मुंबई शहर सहायक पोळीस आयुक्त, मुंबई 
शहर 
४१ श्री. हरिदास माणिकराव मुंढे | दहशतवाद विरोधी राज्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, 
पथक, औरंगाबाद जालना 
घटक 
४२ श्री. रमेश विठठल सोनुने । यवतमाळ महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, 
नाशिक 
४३ श्री. शेखर आसाराम तोरे । महाराष्ट्र गुप्तवार्ता सहायक WAR आयुक्त, नागपूर 
प्रबोधनी, पुणे शहर 
४४ श्री. सुदर्शन लक्ष्मणराव मुंढे | लाचलुचपत प्रतिबंधक | ळाचळुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
विभाग, बुलढाणा अमरावती 
४५ श्री. अरुण रामधन चव्हाण । दहशतवाद विरोधी  । दहशतवाद विरोधी पथक, 
पथक, मुंबई औरंगाबाद 
४६ श्री. सुर्यकांत नथुराम कांबळे | पुणे हहर महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक 
४७ श्री. अशोक शामराव मसराम | राज्य गुप्तवार्ता विभाग, | सहायक पोळीस आयुक्त, नागपूर 
मुंबई शहर 
४८ श्री. दिपक नरसु ढोले मुंबई शहर सहायक WAR आयुक्त, नागपूर 
शहर 
४९ श्री. अनिल जगन्नाथ पांडगळे | मुंबई शहर सहायक पोळीस आयुक्त, 
अमरावती शहर 
५० श्री. विजय एकनाथ कुहीकर | गुन्हे अन्वेषण विभाग, | पोलीस उप अधिक्षक (मुख्यालय), 
नागपूर परभणी 
५१ श्री. महेश दत्तात्रय रायकर | राज्य गुप्तवार्ता विभाग, | महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
मुंबई नाशिक 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१४७(२)/पोल-१अ, 


५२ श्री. सुर्यभान महादु कदम | गुन्हे अन्वेषण विभाग, | महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
पुणे नाशिक 
५३ श्री. संजीवकुमार विश्वासराव | राज्य गुप्तवार्ता विभाग, | सहायक पोळीस आयुक्त, नागपूर 
पाटील मुंबई शहर 
५४ श्री. अरविंद बंडू पाटील मुंबई शहर पोळीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
अकोला 
५५ श्री. देवीदास विश्वासराव  । पोलीस प्रशिक्षण उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पाटील विद्यालय, नानविज, । सेलू उपविभाग, जि. परभणी 
दौंड 
५६ श्री. रामेश्वर शिवनारायण  । मुंबई शहर महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, 
सुपले नाशिक 
५७ श्री. सुरेश प्रभाकर भवर मुंबई शहर पोळीस उप अधिक्षक (मुख्यालय), 
गोंदिया 
५८ श्री. फत्तेसिंग नानासाहेबे पुणे Tae समाजकल्याण, अमरावती 
पाटील 
५९ श्री. हरद सारंगधर बड मुंबई शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
गंगापूर उपविभाग, जि. औरंगाबाद 
(ग्रामीण) 
६० श्री. मोतीराम बाबू कदम मुंबई शहर सहायक पोळीस आयुक्त, ठाणे 
शहर 
६१ श्री. फुलसिंग शामराव पवार | मुंबई शहर आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, नाशिक 
६२ श्री. दिनेश मोहन अहिर मुंबई शहर सहायक WAR आयुक्त, नागपूर 
शहर 
६३ श्री. प्रल्हाद रुपगिर गिरी चंद्रपूर आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, अमरावती 
६४ श्री. महादेव नारायण गिरी | गुन्हे अन्वेषण विभाग, । पोलीस उप अधिक्षक (मुख्यालय), 
नागपूर नांदेड 
६५ श्री. भिमराव माधवराव कोरे | मुंबई शहर महामार्ग सुरक्षा, नाशिक 
६६ श्री. महिपती गणपती मुंबई शहर सहायक WAR आयुक्त, ठाणे 
पांढरपिसे शहर 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन Seal क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१४७(२)/पोल-१अ, 


२. पदोन्नती देण्यात आलेल्या, ज्या अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / 
न्यायालयीन कार्यवाही प्रलंबित किंवा प्रस्तावित आहे, अशा अधिकाऱ्यांविरूध्द सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि. २.०४.१९७६ च्या परिपत्रकामधीलळ तरतुदीनुसार त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित किंवा 
प्रस्तावित विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशीच्या / न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अधीन राहून, त्यांना 
तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित किंवा प्रस्तावित / संक्षिप्त / 
प्राथमिक चौकशीअंती होणारी शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र 
त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना वरीलप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात यावी. 

३. उपरोक्त पदोन्नती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका क्र. ८४५२/२००४ व याचिका 
क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 

४. पदोन्नतीने पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदांवर, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यांना 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात यावी. 

५. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी सध्याच्या पदावरून तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्यात यावे. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. 


६. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६०९१७५१०७३४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila 


C h a [ U 5 h | | a Chandrakant Tambekar 


DN: CN = Charushila Chandrakant 


Chandrakant आणाल 


Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Joint Secretary 


Tambekar Date: 2015.06.10 12:57:40 +05'30" 


(चारूशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रतिलिपी, 
«७ महालेखापाल - 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
« मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन Sea क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१४७(२)/पोल-१अ, 


« मा. राज्यमंत्री, गृह (हाहरे/ग्रामिण) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
© सर्व पोलीस आयुक्त, 

७ अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई, 

«७ अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे, 

«७ अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, 
«७ अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, म.रा., मुंबई 

«७ आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, म.रा., मुंबई 

७ अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, म.रा., मुंबई 
७ संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

« सर्व परिक्षेत्रिय विशोष पोलीस महानिरीक्षक, 

« प्राचार्य, यु. ओ. टी. सी. नागपूर, 

© प्राचार्य, प्रशिक्षण विद्यालय, जालना / नागपूर / लातूर 

«७ आयुक्त, आदिवासी विकास व संशोधन संस्था, अमरावती / नाशिक, 
© संचालक, समाजकल्याण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

« सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक, 

«७ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 

«७ निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

« सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

«७ सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई, 

७ संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

७ निवड नस्ती (कार्यासन पोळ-१आओ) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


